विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथे 
कर्करोग किरणोपचार विभागातील वरिष्ठ 
जीव वैद्यकिय अभियंता या कंत्राटी पदांच्या 
ठोक मासिक वेतनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदवे- २०२०/प्र.क्र. १६८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा : 
9) area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संकिर्ण २००९/प्र.क्र.५८७/सेवा-२, 
दिनांक ३०.०६.२०१२. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.३२८/आरोग्य ३, 
दिनांक २२.०२.२०१९. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.२४१/आरोग्य ३, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 
४) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-३/ 
विसंसेरु,ना/ईफाक्र./१४/मुभौशावे/पद/४५५-५६/२०, दिनांक-१८.०१.२०२०. 
प्रस्तावना : 


आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय,नाशिक येथे 


कर्करोग विभागातील वरिष्ठ जीव वैद्यकिय अभियंता (वर्ग-२) या हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी 


पद्धतीने उक्त दिनांक ३०.०६.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आली होती. तसेच 


सदर पदांचे मासिक एकत्रित वेतन संदर्भ क्र.०३ अन्वये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, मंजूर 


करण्यात आलेले वेतन हे त्यांना सद्यस्थितीत अदा होत असलेल्या मासिक ठोक वेतनापेक्षा कमी 


असल्याने सुधारीत मासिक ठोक वेतन निश्चित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः Ted २०२०/प्र.क्र. १६८/आरोग्य 3 


झासन निर्णय: 


विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथील कर्करोग विभागातील वरिष्ठ जीव वैद्यकिय 
अभियंता, वर्ग-२ या पदाच्या मासिक ठोक वेतनात पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे .:- 


अ.क्र. । कालावधी मुळ ५ टक्के वेतनवाढ कंत्राटी स्वरुपातील 
वेतन एकत्रित मासिक 
वितलब्धी (रु.) 
a दि.०१.०८.२०१९ | ३७००० | १७७६०--१८५० (५टक्के ५६६१० 
वेतनवाढ) -_१९६१० 
2 | दि.०१.०८.२०२० | ३७००० | १९६१०--१८५० (YEH ५८४६० 
वेतनवाढ) -_२१४६० 


३. उपरोक्त प्रस्तावावरील खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.आर-१ 


ररेगेळ - 
०१ - 
004 = 
(०१) - 
(०६)(२१) - 
१३  - 


वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
संचालन व प्रशासन 

आरोग्य सेवा संचालनालय 


असलेल्या तरतूदीतून 


महसूल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विशेष संदर्भ सेवा केंद्र स्थापन करणे. 


कार्यालयीन खर्च / १०- कंत्राटी सेवा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२७११२४३६६८१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.08.20 12:30:30 +05'30' 


(रो. दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १- मुंबई/२- नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Ved २०२०/प्र.क्र. १६८/आरोग्य 3 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. उप संचालक, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई. 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, 
सेवा २, सेवा ३, अर्थसंकल्प). 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १,सेवा २,सेवा ३, 
अर्थसंकल्प). 

१४.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


